Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४, २०१५ /माघ ९- १६ , शके १९३६ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १० .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१ - २ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब 
व चार- क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१ - ४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ .वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १. 

अपर आयुक्त , यांजकडून 
क्र . उपआ - पुनर्व- भूसं - ४ - कावि - २६१८ - २०१४ . 

ज्याअर्थी, विशेष भूअर्जन अधिकारी , काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांची अधिसूचना क्र . १९८ / २०१३ , दिनांक ३- ६ - २०१३, महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग एक पुरवणी, अमरावती विभाग , अ.क्र . १०९८ , दिनांक ११- ७- २०१३ रोजी पृष्ठ क्र . ११५३ व ११५४ वर प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच दैनिक 
वृत्तपत्र “ दरारा " यामध्ये दिनांक २- ७-२०१३ व दैनिक वृत्तपत्र “ जनमाध्यम ” मध्ये दिनांक २- ७- २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . याद्वारे असे अधिसूचित 
केले होते की , सोबतच्या अनुसूचीतील जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अनुसूचीखाली विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक होत्या किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव होता ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) हा 
महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असतांना त्याच्या कलम ५ क , पोट - कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका- यांचा अहवाल विचारात 
अ. - एक -१ ( १५७६ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४ , २०१५ / माघ ९-१६, शके १९३६ 


घेतल्यानंतर अपर आयुक्त , अमरावती विभाग यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या खर्चाने 
संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . 


त्याअर्थी, आता, संपादन अधिनियमाचे कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ , खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे विशेष भूसंपादन अधिकारी , काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांची नेमणूक करण्यात येत 
आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना , त्यांनी उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत 
आहे. 


उक्त जमिनीचा नकाशा विशेष भूसंपादन अधिकारी, काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


भूमापन क्रमांक व आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र 


जिल्हा, 
तालुका, 
गाव . 


संपादनाचे 
प्रयोजन 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


नकाशे / स .नं . किंवा गट नंबर / 
क्षेत्र पाहण्याकरिता जेथे उपलब्ध 

आहे/ आहेत ते कार्यालय व 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 

( ३ ) 


( १) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


२१६ 


१०० 


अकोला , 
मूर्तिजापूर, 
सुल्तानपूर . 


१४९ 
१४९ 


विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला . 
भू . सं .प्र . क्र . २- ४७ - २०११ - २०१२, 
सुल्तानपूर . 


बुडित क्षेत्रात येणा- या 
मौ . सुल्तानपूर गावठाण 
ताब्यात घेण्याकरिता . 


१०० 


१०१ 


१०१ 


१२० 
१३० 
११७ 


६५ 


१७५ 


० 


३०१ 


४४ 


१०१ 
२४१ 


१०१ 


१०१ 


१०१ 


एकूण . . 


५७५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २९-फेब्रुवारी ४, २०१५ /माघ ९-१६, शके १९३६ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 


मत 


क्र . उपआ - भूसं - ४ - पुनर्व- २६२२ - २०१४ . 

ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा यांची अधिसूचना क्र . कावि-कलि- उविअ- भूसं- ६५३- २०१३ , दिनांक २९-६ - २०१३ , 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुरवणी, अमरावती विभाग , दिनांक २५ - ७- २०१३ , पृष्ठ १२०९ वर प्रसिद्ध झाली आहे . तसेच दैनिक वृत्तपत्र 
“ युवामंच ” यामध्ये दिनांक २५- ७- २०१३ व “ विश्वजनाधार ” मध्ये दिनांक ११- ७ - २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे . याद्वारे असे अधिसूचित केले होते की , 
सोबतच्या अनुसूचीतील जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक होत्या किंवा आवश्यक असण्याचा संभव होता ; 


आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) 
हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असतांना त्याच्या कलम ५- क , पोट -कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका- यांचा अहवाल विचारात 
घेतल्यानंतर अपर आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र 
शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . 


त्याअर्थी, आता, संपादन अधिनियमाचे कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनींचे संबंधात यापुढे 
करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ , खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे त्यांना , त्यांनी उक्त जमिनींच्या संबंधातील संपादनाची 
कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत आहेत . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


भूमापन क्रमांक व आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 


संपादनाचे प्रयोजन 


जिल्हा , 
तालुका , 
गाव . 


पाहणी करण्यासाठी नकाशे जेथे 
उपलब्ध आहेत ते कार्यालय व 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


हे . आर 


० 


बुलडाणा , 
चिखली, 
कोनड ( खुर्द ). 


० 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 
९० - २०१२- १३, कोनड ( खुर्द) . 


० 


खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या 
उपसा सिंचन योजना टप्पा 
क्र . ४ शाखा कालव्यावरील 
कोनड वितरिकेच्या लघुपाट 
क्र . ४ व उपलघुपाट 
क्र . १ व २ च्या कामासाठी . 


० 


० 


० 


। 


० 


० 


० 


। 


एकूण . . 


१८० 


अमरावती : 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ . 


माधवराव चिमाजी, 

अपर आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४ , २०१५ / माघ ९-१६, शके १९३६ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . अ- आस्था- कक्ष- १( १ )- कावि -३४ - २०१५. 


शासन निर्णय , राजनैतिक सेवा विभाग , क्रमांक पी - १३- दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १९५८ आणि दिनांक ६ ऑगस्ट , १९५८ च्या समक्रमांकाच्या 
शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा , बुलडाणा जिल्ह्याकरिता सन २०१५ 
या वर्षासाठी खालील नमूद तीन स्थानिक सुट्या घोषित करीत आहे. 


अ . क्र . 


कोणत्या कारणास्तव 


दिनांक 


वार 


स्थानिक सुट्ट्याचे क्षेत्र 


(२ ) 


( ३ ) 


२१- ०४ - २०१५ 


अक्षय तृतीया 


w०० 


मंगळवार 


रक्षाबंधन 


२९ - ०८ - २०१५ 


शनिवार 


संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 


सर्वपित्री अमावस्या 


१२- १० - २०१५ 


सोमवार 


हा आदेश बुलडाणा जिल्ह्यातील दिवाणी , फौजदारी न्यायालये व अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


बुलडाणा : 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५. 


किरण कुरूंदकर , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI 
PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 2- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI 
ROAD , MUMBAI-400 004 . 


